केंद्र सहाय्यित (६०: ४० राष्ट्रीय गोकूळ Far अंतर्गत 
लिंग विनिश्चित केलेल्या वीर्यमात्रांचा क्षेत्रिय स्तरावर गाई- 
म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांतर्गत वापर करण्यास 
मान्यता प्रदान करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : एआयएस-२०२१/प्र.क्र.३०/ पदुम-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक : ०४ जुन, २०२१. 


वाचा :- १. केंद्र शासनाच्या पश्नुसंवर्धन विभागाचे पत्र क्र.३-१/२०१९-एएचटी (आरजीएम) दि.१२.०२.२०१९ 


2. 


अन्वये केंद्र शासनाच्या पश्युसंवर्धन विभागाचे सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाली दि.११.०२.२०१९ रोजी 
नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या प्रकल्प मंजूरी समितीच्या बैठकीचे निर्गमित केलेले इतिवृत्त. 


केंद्र शासनाच्या पश्ुसंवर्धन विभागाचे पत्र क्र.3-१०/२०१९-एएचटी (आरजीएम) नवी दिल्ली 


दि.२८.०२.२०१९ (दोन पत्रो. 


. कृषि, पश्नुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र.सीएसएस- 


२०१६/ प्र. क्र.१८३/पदुम-४, दि.२३.१०.२०१७. 


. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक : पूरक- 


२०१९/प्र. क्र.६५/पदुम-४, दि.२८.०८.२०१९. 


. प्रधान सचिव (पदुम) यांनी केंद्र शासनाच्या पशुसंवर्धन विभागाचे सचिव यांना लिहिलेले अ. शा. पत्र 


क्र.पविआ-१०२०/प्र. क्र.९५/पदुम-३, दि.११.११.२०२०. 


. केंद्र शासनाच्या पश्युसंवर्धन विभागाचे पत्र क्र.३-१०/२०१९-एएचटी (आरजीएम) नवी दिल्ली 


दि.२१.०१.२०२१. 


. आयुक्त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. एफवायपी-२० (29)/ तांत्रिक- 


२/प्र.क्र.४१/३९४/२०२१ पसं-६, पुणे, दि.२६.०२.२०२१. 


८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र 


क्र.मपविमं/तांत्रिक/४०९/२०२१, दि.२६.०२.२०२१. 


९. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांचे पत्र क्र.मपविमं/ तांत्रिक/ 


प्रस्तावना : - 


रागोमि/८४७/२०२१, दि.२६.०४.२०२१. 


सन २०१७ च्या २० व्या पश्ुगणनेनुसार राज्यामध्ये प्रजननक्षम गायी-म्हशींची एकूण संख्या ८९.०४ लक्ष 
असून, यापैकी दरवर्षी साधारणत: २२ ते २५ लक्ष पैदासक्षम गायी-म्हशींमध्ये सरासरी एकूण ४७ ते ४८ लक्ष कृत्रिम 
रेतने करून कृत्रिम रेतनाचा कार्यक्रम राबविण्यात येत आहे. या कृत्रिम रेतनांपासून दरवर्षी सरासरी १२ ते १३ लक्ष 
वासरांची पैदास होते. सदर कृत्रिम रेतनाचे कार्य राज्यामधील पशुसंवर्धन विभागांतर्गत ४,८४७ शासकीय कृत्रिम 
रेतन संस्था, राज्यातील सहकारी दूध संघ, अशासकीय संस्था यांची कृत्रिम रेतन केंद्रे व खाजगी कृत्रिम रेतन 
व्यावसायिक यांचेद्वारे केले जाते. यापासून जन्मणाऱ्या एकुण वासरांमध्ये निसर्ग नियमानुसार सरासरी ५० टक्के नर 
व ५० टक्के मादी वासरांचे प्रमाण असते. 


महाराष्ट्र राज्यात दि. ०४ मार्च, २०१५ पासून संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू करण्यात आलेला आहे. 
तसेच, शेतीमध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान व यांत्रिकीकरण यामध्ये वाढ झाल्याने, होती कामाकरिता उपयोगी असलेल्या 


शासन निर्णय HAH? एआयएस-२०२१/प्र.क्र.३०/ पदुम-४ 


बैलांची आवश्‍यकता कमी झालेली आहे. त्यामुळे कृत्रिम रेतनाद्वारे जन्मास येणा-या अतिरिक्त नर वासरांचे संगोपन 
करण्यासाठी पशुपालकांना अनावश्‍यक खर्च सोसणे भाग पडत आहे. तसेच, महाराष्ट्र राज्यात वार्षिक सरासरी 
इतके पर्जन्यमान झाल्यानंतरही वाळलेल्या चा-याची ४० टक्के व हिरव्या चा-याची ६० टक्के कमतरता भासते. नर 
वासरांचे संगोपन करावे लागत असल्यामुळे, दुधाळ जनावरांना चारा कमी पडतो व दुधाळ जनावरांची अनुवांशिक 
क्षमता असून देखील, त्यांच्या दूध उत्पादकतेवर याचा विपरीत परिणाम होत आहे. या पार्श्वभूमीवर नर वासरांची 
उत्पत्ती न्युनतम पातळीवर ठेवण्याच्या हेतूने पारंपारिक वीर्यमात्रांऐवजी लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा निर्मिती या नवीन 
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्पादित केलेल्या वीर्यमात्रांचा क्षेत्रिय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन 
कार्यक्रमांतर्गत वापर केल्यास, त्यापासुन ९० टक्के मादी वासरांची निर्मिती करणे शाक्य होणार आहे. लिंगविनिश्वीत 
केलेल्या वीर्यमात्रांची सरासरी किंमत रू. १,०००/- ते रू. १,२००/- प्रती लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा एवढी जास्त 
असल्याने, पशुपालकांमध्ये त्याबद्दल उत्साह आढळून येत नव्हता. या तंत्रज्ञानाचा खाजगी सत्रोताकडून काही 
काळापासून अवलंब करूनही क्षेत्रिय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतनासाठी वापर करणे शक्‍य होत नव्हते. 


महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रांचे उत्पादन व पुरवठा करण्यासाठी 
दि.२४.०५.२०१९ अन्वये मागविण्यात आलेल्या इच्छापत्रान्वये Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) 
यांची निविदा रू.७६६/- प्रति लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा हे दर न्यूनतम असल्याने, त्यांची निविदा स्वीकृत करून 
दि.१३.०९.२०२० रोजी संबंधित कंपनी समवेत मंडळाने करारनामा केलेला आहे. 


महाराष्ट्र wet विकास मंडळाने लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा तयार करण्याचे काम 
करणा-या Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) या संस्थेबरोबर वाटाघाटी करून वीर्यमात्रांची किंमत 
रू.५७५/- प्रती लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा एवढी कमी करण्यात आलेली आहे. तथापि, सदरचे प्रति लिंगविनिश्वीत 
वीर्यमात्रांचे दर संबंधित संस्थेकडून पहिल्या, दुस-या, तिस-या, चौथ्या व पाचव्या वर्षी अनुक्रमे ०.७५ लक्ष, 
१.२५ लक्ष, १.५० लक्ष, १.६० लक्ष व १.७० लक्ष अशा पाच वर्षे कालावधीत एकूण ६.८० लक्ष लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा 
खरेदी केल्यानंतर लागू रहाणार आहेत. अन्यथा प्रति लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा दर हे रू.५९६/- या प्रमाणे रहाणार 
आहेत. 


सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र शासनाने राष्ट्रीय गोकूळ farm अंतर्गत राज्यात लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा 
उत्पादन करण्यासाठी प्रयोगशाळेची उभारणी करणेस्तव रू.४७.५० कोटी निधीस मान्यता प्रदान केलेली होती. 
यामध्ये ६० टक्के केंद्र हिऱ्याचा निधी रू.२८.५० कोटी तर vo Tah राज्य हिऱ्याचा निधी रू.१९.०० कोटीचा 
ward होता. सद्यस्थितीत राज्यात लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा निर्मिती करणा-या दोन प्रयोगशाळा कार्यरत 
असण्याची बाब व पशुसंवर्धन विभागामार्फत नव्याने प्रयोगशाळेची उभारणी करून त्यामधून प्रत्यक्ष लिंगविनिश्वीत 
वीर्यमात्रांचे उत्पादन आणि प्रती लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा उत्पादन खर्च या बाबींचा विचार करता, नव्याने 
प्रयोगशाळेची उभारणी करणे ही बाब वगळून Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) या संस्थेबरोबर 
केलेल्या करारनाम्यान्वये लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा उत्पादित करून खरेदी करण्यास मान्यता प्रदान 
करण्याची विनंती वाचा क्र. ५ येथील या विभागाचे अर्धशासकीय पत्र दि. ११.११.२०१९ अन्वये केंद्र शासनास 
करण्यात आलेली होती. त्यास अनुसरून वाचा क्र. ६ येथील केंद्र शासनाच्या दि.२१.०१.२०२१ च्या पत्रान्वये या 
कार्यक्रमांतर्गत पाच वर्षाच्या कालावधीत एकूण ६.८० लक्ष लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा खरेदी करण्यास 
मान्यता प्रदान केलेली आहे. यासाठी एकूण रू.२९५९.०० लक्ष निधीची आवश्‍यकता असून, यापैकी केंद्र शासनाचा 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-२०२१/प्र.क्र.३०/ पदुम-४ 


६० टक्के निधी रू.१७७५.३० लक्ष मंजूर केलेला आहे व उर्वरित रू.११८३.५० लक्ष Yo टक्के राज्य शासनाचा हिस्सा 
रहाणार आहे. 


सन २०१८-१९ मध्ये केंद्र शासनाच्या पश्नुसंवर्धन विभागाचे वाचा क्र. २ येथील विविध दोन निधी वितरण 
आदेश दि.२८.०२.२०१९ अन्वये अनुक्रमे रू.१७.०० कोटी (सर्वसाधारण योजना) व रू.१.६३ कोटी (अनुसूचित जाती 
उपयोजना) असा एकूण रू.१८.६३ कोटी निधी महाराष्ट्र aA विकास मंडळ या अंमलबजावणी यंत्रणेस केंद्र 
शासनाकडून थेट वितरित झालेला आहे. तसेच, वाचा क्र. ४ येथील शासन निर्णयान्वये या कार्यक्रमासाठी विदर्भ, 
मराठवाडा व उत्तर महाराष्ट्राच्या जलद विकासासाठी राबवावयाच्या उपाययोजनांचा विशेष कार्यक्रम-२०१८ 
अंतर्गत सन २०१९ च्या पावसाळी अधिवेशनात नविन बाब प्रस्तावाद्वारे अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला ४०% राज्य 
हिऱ्याच निधी रू.६.२१ कोटी आयुक्त Waa, पुणे यांचेमार्फत महाराष्ट्र WE विकास मंडळाकडे वितरित 
करण्यात आलेला आहे. 


करिता, राज्य शासनाकडून वितरित करण्यात आलेला Yo टक्‍के राज्य हिऱ्याचा निधी रू.६२१.०० 
लक्षच्या प्रमाणात ६० टक्के केंद्र हिश्याचा निधी रू.९३१.५० लक्ष (केंद्र शासनाकडून महाराष्ट्र पशुधन विकास 
मंडळाकडे थेट वितरित झालेला निधी रू.१८६३.०० लक्ष पैकी) असा एकूण रू.१५५२.५० लक्ष निधीमधून 
लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) यांचेकडून महाराष्ट्र पशुधन 
विकास मंडळामार्फत खरेदी करून त्याचा वापर क्षेत्रिय स्तरावर गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यासाठी करण्याच्या 
योजनेस शासनाची मान्यता प्रदान करण्याच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय : - 


केंद्र सहाय्यित (६०: ४०) राष्ट्रीय गोकुळ FRM अंतर्गत राज्याच्या waters धोरणास अधिन राहून, 
राज्यातील गाई-म्हशींमध्ये शोतक-यांच्या पसंतीनुसार सन २०२१-२२ पासून पुढील पाच वर्षांच्या कालावधीत 
Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) यांचेसमवेत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांनी 
दि.१३.०९.२०२० रोजी केलेल्या करारनाम्यानुसार व केंद्र शासनाने मान्यता प्रदान केल्यानुसार, संबंधित 
संस्थेकडून पहिल्या, दुस-या, तिस-या, चौथ्या व पाचव्या वर्षी अनुक्रमे ०.७५ लक्ष, १.२५ लक्ष, १.५० लक्ष, १.६० 
लक्ष व १.७० लक्ष अशा एकूण ६.८० लक्ष लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा पाच वर्षे कालावधीत प्रति लिंगविनिश्वीत 
वीर्यमात्रा रू.५७५/- या दराने राज्य शासनाचा ४० टक्के राज्य हिस्सा उपलब्धतेच्या अधिन राहून खरेदी करून 
त्यांचा वापर राज्यातील गाई-म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यात करण्यास याद्वारे, शासनाची मान्यता प्रदान करण्यात 
येत आहे. 

या कार्यक्रमांतर्गत एका लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रेची किंमत रू.५७५/- असून, त्यापैकी रू.२६१/- 
केंद्र शासनाचा हिस्सा, रू.१७४/- राज्य शासनाचा हिस्सा असून, उर्वरित रू.१४०/- पैकी रू.१००/- दुध 
संघामार्फत व जेथे दुध संघ कार्यरत नाही, अज्ञा ठिकाणी सदरचा खर्च महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाने 
करावयाचा आहे. या कार्यक्रमांतर्गत ज्या होतक-याच्या गाय / म्हशीमध्ये लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा वापरून 
कृत्रिम रेतन HIS Be, अश्या शहोतक-यास उर्वरित रू.४०/- अधिक कृत्रिम रेतनासाठीचे शासनास देय असलेले 
सेवाशुल्क रू.४१/- असे एकूण रू.८१/- अदा करावे लागणार आहेत. 


वरीलप्रमाणे लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा राज्यातील सहकारी / खाजगी दुध संघांतर्गत त्यांच्या 
सभासदांकडील गाई / म्हशींमध्ये कृत्रिम रेतन कार्यक्रमांमर्गत वापर करण्यासाठी संबंधित दूध संघांना मागणीप्रमाणे 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांक एआयएस-२०२१/प्र.क्र.३०/ पदुम-४ 


सदरच्या लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा रू. १८१/- प्रति वीर्यमात्रा या दराने उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. गाई- 
म्हशींमधील कृत्रिम रेतनापोटी शेतकरी / पश्ञुपालकांकडून कोणत्याही परिस्थितीत प्रति वीर्यमात्रा रु. ८१/- पेक्षा 
जास्त सेवाशुल्क आकारणी दुध संघांना करता येणार नाही. 

Genus Breeding India Pvt. Ltd. (ABS India) यांचे समवेत महाराष्ट्र Ve विकास मंडळाने केलेल्या 
करारनाम्यातील अटी व शा्तींची काटेकोरपणे पूर्तता होत असल्याबाबतची खातरजमा मंडळाने करावयाची आहे. 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांनी सदरचा कार्यक्रम राबवुन 
झाल्यानंतर लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा वापरुन कृत्रिम रेतनानंतर प्रति वासरु निर्मितीसाठी लागलेल्या 
वीर्यमात्रा यासह जन्मलेल्या मादी व नर वासरांची टक्केवारी याबाबतचा वस्तुनिष्ठ अहवाल आयुक्‍त WRIA, Gor 
यांच्याकडे सादर करावा व आयुक्‍त पशुसंवर्धन, पुणे यांनी सदरचा अहवाल त्यांच्या स्वयंस्पष्ट अभिप्रायासह 
शासनास सादर करावा. 

क्षेत्रिय स्तरावर लिंगविनिश्वीत वीर्यमात्रा वापरुन गाई-म्हशींमध्ये केलेल्या कृत्रिम रेतनाच्या नोंदी स्वतंत्रपणे 
ठेवण्याबाबत महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळाकडून सर्व संबंधितांना सत्वर कळविण्यात यावे. 

लिंगविनिश्वीत केलेल्या वीर्यमात्रा वापरुन गाई-म्हशींमध्ये केलेल्या कृत्रिम रेतनानंतर जन्मलेल्या 
याहच्छिक (रॅन्डमली) ५ टक्के वासरांची पालकत्व चाचणी (पॅरेंटेज टेस्ट) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र 
पशुधन विकास मंडळ, नागपूर यांनी करणे बंधनकारक राहील. 

सदरचा कार्यक्रम राज्यात Badd होण्यासाठी आवऱ्यक त्या सविस्तर मार्गदर्शक सूचना आयुक्‍त 
पशुसंवर्धन, पुणे यांनी सर्व संबंधितांना तात्काळ निर्गमित कराव्यात. 

सदर शासन निर्णय नियोजन व वित्त विभागाच्या सहमतीने तसेच, वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ 
क्र. २४७/२०२१/व्यय-२ दि. १९.०५.२०२१ अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून, 
त्याचा संगणक सांकेताक २०२१०६०४१७०८४२३०३०१ आहे. सदर शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 
करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Anoop Kumar 
DN: c=IN, ०56० 


vernment Of Maharashtra, ou=Dairy Development 
A \ K 


it, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.54. 
Obad8e6, 
serialNumber=1c2ee608849bdb812849b6c8878f95607059b530ff717c8e39c0 


(अनूप कुमार) 
प्रधान सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत :- 
मा.मंत्री (पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
विधान परिषद / विधान सभा सदस्य (सवी 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, वरळी, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र पशुधन विकास मंडळ, नागपूर. 
व्यवस्थापकीय संचालक, महानंद, गोरेगाव, मुंबई. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन (सर्व ) 


LC ०0८ “५७ A -0 


0 (२ GS & 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एआयएस-२०२१/प्र.क्र.३०/ पदुम-४ 


qo, जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्‍त (सर्व) 
११. विभागीय व्यवस्थापक, गोठीत रेत प्रयोगशाळा, पुणे, हर्सुल (औरंगाबाद) व नागपूर. 
१२. जिल्हा Wa अधिकारी, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१३. Managing Director, Genus Breeding India Pvt. Ltd., Senapati Bapat Marg, Pune. 
१४. महालेखापाल कार्यालय 9/2 (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 
१५. जिल्हा कोषागार अधिकारी .(सर्व संबंधित) 
१६. निवड नस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


